आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत तसेच 
अन्य शासकीय कार्यक्रम / योजना अंतर्गत निर्माण 
केलेल्या मालमत्ता/वास्तुंच्या देखभाळ व 
दुरुस्तीकरिता राखीव १०% निधीमधून करावयाच्या 
कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. : स्थाविका-०७२०/प्र.क्र. ६४/का.१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२१ 


ara: नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-२०२०/प्र.क्र. ६४ /का.१४८२, 
दिनांक २३ फेब्रूवारी, २०२१ 


प्रस्तावना:- 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विधीमंडळ सदस्यांना प्रतिवर्ष / प्रति सदस्य 
रु. ३.०० कोटी एवढा निधी अनुज्ञेय करण्यात आला असून या निधीपैकी १०% एवढा निधी आमदार 
स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केळेल्या तसेच अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजना अंतर्गत 
मालमत्ता/वास्तुच्या “देखभाल व दुरुस्ती” करिता राखीव ठेवण्याबाबत नियोजन विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र. स्थाविका-२०२०/ प्र.क्र.६४/का.१४८२ , दिनांक २३ फेब्रूवारी, २०२१ अन्वये निर्णय घेण्यात 
आला आहे. यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. स्थाविका- 
२०२०/प्र.क्र. ६४/का.१४८२, दिनांक 23 फेब्रूवारी, २०२१ अन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षापासून विधीमंडळ सदस्यांना प्रतिवर्ष रु. ३.०० कोटी एवढा निधी अनुज्ञेय करण्यात आला असून 
त्यापैकी १०% निधी हा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या वास्तु/ 
मालमत्ता तसेच अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजना अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या मालमत्ता/वास्तूच्या 
“देखभाल व दुरुस्ती” करिता राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्या आला आहे. आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांतर्गत देखभाल व दुरुस्तीकरिता या राखीव १०% निधीमधून कामे मंजूर करतांना 
पुढील मार्गदर्शक सूचनांचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 
|. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केलेल्या तसेच अन्य शासकीय 
कार्यक्रम /योजना अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारती/वास्तूंच्या “देखभाल व दुरुस्ती” 
करिता प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये १०% एवढा राखीव निधी अनुज्ञेय राहील. यापैकी ५०% 
निधी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्ता / वास्तुंच्या” 
नियमित देखभाल व दुरुस्तीकरिता उपलब्ध करुन देता येईल. याशिवाय अन्य 
कार्यक्रम/योजना अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या वास्तूंच्या अत्याववयक व तातडीच्या 
देखभाल व दुरुस्तीकरीता या १०% निधीमधून उर्वरित ५०% निधी प्रति आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध करुन देता येईल. तथापि, अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजनांतर्गत बांधण्यात 
आलेल्या शासकीय मालमत्ता/वास्तूंबाबत संबंधित मालमत्ता / वास्तूच्या “देखभाल व 
दुरुस्तीकरीता” आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याचे तसेच मालमत्ता / 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०७२०/प्र.क्र. ६४/का.१४८२, 


वास्तु देखभाल दुरुस्तीयोग्य असल्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या 
जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित होणे आवश्यक राहील. 

॥. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण मालमत्ता / वास्तु यांच्या “देखभाल व 
दुरुस्ती” करीता सोबतच्या सहपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या 
शासन निर्णय/परिपत्रक अन्वये निश्चित करण्यात आलेली प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे तसेच 
वेळोवेळी केलेल्या सुधारित तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांतर्गत करावयाच्या मालमत्ता/वास्तु यांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरिता 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेमधील विशिष्ट तरतूदींचे देखील पाळन 
करणे आवश्यक राहील. 

॥. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या मालमत्ता/वास्तूंच्या 
“देखभाल व दुरुस्ती” करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित मालमत्ता / 
वास्तु ही राज्य शासनाकडे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात 
आलेली आहे, याबाबत खातरजमा करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अथवा अन्य शासकीय कार्यक्रम / योजना 
अंतर्गत धर्मादाय संस्था वा सहकारी संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या 
मालमत्ता / वास्तु यांची “देखभाल व दुरुस्ती” अनुज्ञेय राहणार नाही. ज्या मालमत्ता 
/वास्तुंची “देखभाल व दुरुस्ती” करणे प्रस्तावित आहे अशा मालमत्ता / वास्तु देखभाल 
दुरुस्तीयोग्य आहेत याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या जिल्हास्तरीय अधिकारी 
यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्‍यक राहील. 

2) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन 
परिपत्रक उपलब्ध असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२१०८२४१७०६५७९८१६ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vijesing Fattesing ७ -- 


serial INumber=2182f4f20daa6841ab430b2fd8 12e7bSd3a883e72efaS74ca5 
a Save e29ff528bc8015, cn=Vijesing Fattesing Vasave 


ijesing Fatte: 
Date: 2021.08.24 17:16:31 +05'30' 


(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Planning Department, 


eecSe2d7d4b6a8bba99c51d27 


प्रत अग्रेषित, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, (५ प्रती) 
मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपसभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०७२०/प्र.क्र. ६४/का.१४८२, 


qo) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

११) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य (सवी 

१३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व ), मंत्रालय, मुंबई 

१५) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१६) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

१७) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

१८) विभागीय आयुक्त, (सवी, 

१९) जिल्हाधिकारी, (सवी, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

२१) नियोजन विभागातील सहसचिव/उपसचिव, (सवी 

२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२४) उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, (सर्व) 

२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, (सवी 

२७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

२८) वित्त विभाग, (का. व्यय-८/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई 

२९) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, (५ प्रती) 

30) इंडियन नॅठानल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग,दादर, मुंबई-२५, (५ प्रती) 

39) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 

३२) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, (५ प्रती) 

३३) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, (५ प्रती) 

३४) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, 

मुंबई- ४०० ०२९ (५ प्रती) 

34) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबमिल पॅलेस, 

वरळी, मुंबई (५ प्रती) 

३६) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८ (५ प्रती) 

३७) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (१० प्रती) 

३८) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०७२०/प्र.क्र. ६४/का.१४८२, 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. : स्थाविका-०७२० / प्र.क्र. ६४ /का.१४८२, 
दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र. बाब प्रशासकीय विभागाच्या शासन निर्णय / परिपत्रक 
क्रमांक व दिनांक 

हि शासकीय इमारतींच्या विऱहोष । सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. बीडीजी- 
दुरुस्तीकरिता विचारात १०८८/सीआर-१४०/इमारती-२, दि. १९ मार्च, १९९१ 
घ्यावयाची भौतिक प्रमाणके 

२ झासकीय इमारतींच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. 
दुरुस्तीच्या खर्चाची परिगणना | बीडीजी-२००५/ प्र.क्र.५३/इमारती-१, दि. २५ 
करतांना विचारात घ्यावयाची । नोव्हेंबर, २००५ 
आर्थिक प्रमाणके 

३ | राज्यातील सस्तेव पुलाचे १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. 
दुरुस्तीबाबत विचारात संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.४६७/ रस्ते-१, दिनांक २१ 


घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सूचना 


नोंव्हेबर, २०११ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. 
आरएमआर-१०८२/प्र.क्र. ३१५/ रस्ते-१, दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१६ 


४  ।जिल्हा परिषदे अंतर्गत रस्ते/ ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपर-२ 
पुलाचे “दुरुस्ती व परिरक्षण * | ०१२/ प्र.क्र. ११८/पंरा-८, दिनांक १० सप्टेंबर, 
कामे करण्याबाबत मार्गदर्शक | २०१२ 
सूचना 

५ | oy सिचन प्रकल्प विशेष जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकौर्ण- 
दुरुस्तीसाठी निश्चित केलेले | २०१६/(८८/१६) / सि. व्य. (कामे) , दिनांक ९ मे, 
धोरण व मार्गदर्डक सूचना २०१६ 

६ । ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचा | १)पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र. 


विशेष दुरुस्ती 


ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर, २०१४ 

२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक 
क्र. ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १० 
मार्च, २०१५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


